महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.८२/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ जून, २०२३. 


संदर्भ: १. शासनाचे आदेशा क्र.ठउसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.२५.०८.२०२१. 

२. शासन आदेश क्र. उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.२१.०२.२०२२. 

START 

संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये श्री. किरण भानुदास सुर्यवंशी यांना, उप सचिव पदावर पदोन्नती 
देण्यात येऊन, उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर प्रपत्र 
बढती देण्यात आली. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये, श्री.सुर्यवंशी यांच्या प्रपत्र बढतीस 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.२८.०२.२०२३ 
रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये, श्री.किरण भानुदास सुर्यवंशी, उप सचिव यांच्या उप सचिव, राज्य 
माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०३.२०२३ पासून पुढे 
श्री.सुर्यवंशी यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दि.३१.०५.२०२३ या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
3. सदर BRA आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६२२१६५८१२७००७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE: 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


igitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTR: 
TION DEPARTMENT, 


7D 78991 
= VINAYAK BABURAO MANE 


प्रत, 

अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग /वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग/ उप सचिव (कार्या-६), सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. श्री.किरण भा. सुर्यवंशी, सेवानिवृत्त उप सचिव (राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ या 
कार्यालयामार्फत). 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


Cc WwW AD -5 


